महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या कार्यालयातील पदे 
प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५२३/प्र.क्र.१६२/प्रशा-३ (१४-आ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा: १) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, 
दि. १७-१२-२०१६. 
२) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दि. ३१-०८-२०१७. 
३) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, दि. १६-०२-२०१८. 
8) या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. ०६-११-२०२३ रोजीचे पत्र/जाहिरात. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित 
करण्यात आले असून, संदर्भाधीन क्र. 3 येथील दि. १६-०२-२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली 
आहे. मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत करावयाची कार्यपध्दती 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि. ३१-०८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. उपरोक्त 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दि. ०६-११-२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मंत्रालयीन 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात आली होती. त्यानुसार 
मंत्रालयीन विभागाकडून प्राप्त इच्छुकतेमधून खालील नमूद कर्मचाऱ्यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग या 
कार्यालयात ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव व पदनाम | सध्याचा प्रतिनियुक्‍तीचे प्रतिनियुक्‍तीच्या 
विभाग ठिकाण कार्यालयातील 
पदनाम 
za २ ३ == es षु 
i श्रीमती शारदा GERM | कृषि व पदुम | महाराष्ट्र लोकसेवा | सहायक कक्ष 
coe विभाग आयोग अधिकारी 
थोरात 
सहायक कक्ष अधिकारी 
२ | श्रीमती अर्चना राजेंद्र ढाकणे, | कौशल्य, महाराष्ट्र लोकसेवा | सहायक कक्ष 
सक वी रोजगार, आयोग अधिकारी 
सहायक कक्ष अधिकारी नंत का 
उद्योजकता 
व नाविन्यता 
विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५२३/प्र.क्र.१६२/प्रशा-३ (१४-आ) 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव व पदनाम | सध्याचा प्रतिनियुक्‍्तीचे प्रतिनियुक्‍तीच्या 
विभाग ठिकाण कार्यालयातील 
पदनाम 
२ ३ शिया 4 


श्रीमती वृषाली बळवंत | सहकार, महाराष्ट्र लोकसेवा | लिपिक टंकलेखक 
पणन व | आयोग 
वस्त्रोद्योग 
विभाग 


पाटील, लिपिक टंकलेखक 


२. उपरोक्‍्तनमूद कर्मचाऱ्यांची त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यालयात खालील अटींच्या अधीन 
राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


(अ) उपरोक्त कर्मचारी ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा कार्यभार सुपूर्द करेल, त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला संबंधित कर्मचारी 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 

(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/संवर्ग 
नियंत्रण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवतील. 

(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर PARAS राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

(ड) संबंधित अधिकाऱ्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
येण्याची मुभा राहील. 


३.  प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱयांना प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा...इ.) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट दोन) व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुदी विचारात घेऊन संबंधित विभागाने 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शार्ती याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-मळोआ यांच्याशी सल्लामसलत 
करुन ठरवाव्यात. 

४. उपरोक्त कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ३ मध्ये नमूद विभाग हा त्यांचा प्रशासकीय 
विभाग असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबी संबंधित प्रशासकीय विभाग व सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्यासन-मलोआ यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


५. संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी संबंधित विभागाने तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५२३/प्र.क्र.१६२/प्रशा-३ (१४-आ) 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२०१७०५५००२०७ असा आहे. सदर शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
V | N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 défaéff 
e12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D7899F 
46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 
Date: 2024.02.20 17:16:24 +05'30' 
(वि. बा. माने) 
वर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. श्रीमती शारदा परशराम थोरात, सहायक कक्ष अधिकारी (कृषि व पदुम विभागामार्फत) 
२. श्रीमती अर्चना राजेंद्र ढाकणे, सहायक कक्ष अधिकारी plied, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभागामार्फत) 
३. श्रीमती वृषाली बळवंत पाटील, लिपिक टंकलेखक (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत) 


प्रत, 
. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, त्रिशुल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नं-३४, सरोवर विहार 
समोर, सेक्टर-११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 
३. सहसचिव/उप सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग/कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग या कार्यालयास उपलब्ध करून देताना त्या संबंधित अटी व शार्ती संदर्भात 
त्यांनी सामान्य प्रशासन विभाग/मळलोआ यांच्याशी संपर्क करावा. तसेच अटी व शार्ती 
ठरविल्यानंतर म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...इ.) नियम, १९८१ मधील नियम 
४० (परिशिष्ट दोन) मध्ये नमुद केलेल्या अटी व शर्ती नमूद करूनच प्रतिनियुक्‍तीचे आदेशा 
काढणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार काढलेल्या आदेशाची प्रत या कार्यासनाकडे तात्काळ 
पाठविण्यात यावी. 
४. उपसचिव (मलोआ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर कर्मचाऱ्याच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने त्वरेने 
उपलब्ध होतील याबाबत त्यांनी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करावा. 
५. उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा sar, alo गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नं-३४, सरोवर विहार 
समोर, सेक्टर-११, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 
६. सा.प्र.वि./प्रशा-३ (48-31) (संग्रहा्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


